TRIG GIR) कार्यालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील ३० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ARH १६१८/प्र.क्र.४४/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२०. 


पहा : १) शासन निर्णय क्रमांक: ARH १६१८/प्र.क्र.४४/का-नऊ, दि.२२.०९.२०१९. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. होरिफ १६१६/प्र.क्र.१२६/का-९, दि.७.०१.२०२०. 
३) नगरपाल WR कार्यालय यांचे पत्र क्र. ३५६/२०२०, दि.२६.०२.२०२०. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 


प्रस्तावना : 

नगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयानुसार दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ आता संपुष्टात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.२अन्वये शेरिफ़ 
कार्यालयासाठी एकूण ४८ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. तद्नंतर संदर्भ 
क्र.३ अन्वये नगरपाल कार्यालयाने सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार ३०अस्थायी पदांना पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र.४येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार नगरपाल (शेरिफ) 
कार्यालयातील ३०अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय : 

TRUS RH) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट 'अ' येथे दर्शविलेली 
३० अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या प्रकरणी येणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान-११३-१ शेरीफ (भारित), 
०१-वेतन या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२०-२१ 


या वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः SR १६१८/प्र.क्र.४४/का-नऊ 


प्रति :- 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२ फ़ेब्रुवारी, २०२० द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१५०३१०७०१२ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 
vernment OF 


° 

U d B | kr h n DN: c=IN, ०५० Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
a y a | S if a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd 1 4cfd7554a74f343a754d96291ae767 

06a168af42cab3, 


serialNumber=7b8594c3caa0542cc27f91 3c48e 1 f9c0084209e339cce7 
h Uu a fd9de455fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 
Date: 2020.03.12 15:05:56 +05'30' 


(उदय बा. शुक्‍ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


7 
२ 
3 


मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

महालेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
नगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग/व्यय-५ 

विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४, २५, 

निवडनस्ती-का.९ 


co ळा. 
(७ 
OO BS 2 क चा ee 


& 
9 
८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SR १६१८/प्र.क्र.४४/का-नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक ARG १६१८/प्र.क्र.४४/का. नऊ 
दिनांक :-११.०३.२०२० सोबतचे परिशिष्ट 'अ' 
अस्थायी पदे :- नगरपाल AIR) कार्यालय, मुंबई 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
१ कक्ष अधिकारी किच क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३ 
२ | लघुलेखक व सचिव | oa | क्र.एसएचई-१०७६/१२४/१८, दि.०८.०३.१९७६ 
३ बेलिफ व लिपिक ५ 'क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३ 
8 बेलिफ व लिपिक २ 'क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३अन्वये पुनरजिवित 
4 बेलिफ व लिपिक ३ क्र.ईएसटी-१००६/(१६७) नऊ, दि.२१.०९.२००६ 
द लेखापाल | a | क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
७ | रोखपाल व बुककिपर शिव क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
८ बेलिफ व लिपिक १६ ।।क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
एकूण पदे ३०(तीस) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


